अपर पोलीस महासंचालक (आर्थिक गुन्हे), 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना विभाग प्रमुख 
म्हणून घोषित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एमआयएस-१०१८/ प्र.क्र.७१/अर्थ-१ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक :- २० ऑक्टोबर, २०१८. 
संदर्भ:- गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:- ओपीओ-३६१७/प्र.क्र.११७/पोल-३, दि.१० मे,२०१८. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधिन, दि.१० मे, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, अपर पोलीस महासंचालक, (आर्थिक गुन्हे) हे पद 
आणि कार्यालय निर्माण करण्यात आले आहे. या नवनिर्मित कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र मुंबई पोलीस आयुक्तालय 
वगळता संपूर्ण राज्य असेल. ही बाब विचारात घेऊन, अपर पोलीस महासंचालक, (आर्थिक गुन्हे) यांना विभाग 
प्रमुख म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. विभाग प्रमुख या नात्याने हे अधिकार वित्तीय बाबींपुरतेच मर्यादित 
राहतील. 
२. सदर आदेश शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय भाग-२, 
दि.१७.४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका -१९७८, भाग पहिळा, उपविभाग एक, नियम क्र.२ 
अन्वये प्रशासनिक विभागांना असलेल्या अधिकारांना अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२२१५१२४८७६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 5 ॥) ahi sta 
UNI Ohi ncoverne fers ute 


b8ad07 0bfeSfedb8636c8af01 9b6d5b7: 


194a64475e6d9cb854a5f398ccfi 
fca3d18d9c61102c13b0F3547 


e serialNumber=a 
53257759705f843744 1 5fa099af3556, Sunil J 
ovitkar = 
Date: 2018.10.22 15:16:24 +05'30' 


(सुनिल ज.सोवितकर) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. अपर पोलीस महासंचालक (आर्थिक गुन्हे) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

३. विशेष पोलीस महानिरीक्षक ( प्रशासन) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. सर्व पोलीस आयुक्त. 

५. सर्व पोलीस अधिक्षक (जिल्हे व लोहमार्ग 

६. सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल. 

७. महालेखापाल ५/२(लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११. सर्व सह सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय,मुंबई. 

१३. निवड नस्ती/गृह विभाग (अर्थ-१). 


